राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप 
अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त 
(Fare) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-१७१६/प्र.क्र.४६(१)/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- 3 HAART, २०१६. 


शासन आदेशा :- 

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोळीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी 
तयार करण्यात आलेल्या सन २०१४-१५ च्या तदर्थ निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या 
नि:डास्त्र पोलीस निरीक्षक संवर्गातील खालील अधिकाऱ्याची, महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम, १९५१ च्या 
कलम २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने त्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
ठिकाणी तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण | नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 


औरंगाबाद STEN. 


= श्री. चंपालाल दौळलतसिह aa | पोलीस निरीक्षक, बीड सहायक पोलीस आयुक्त, 


२. महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम, १९५१ च्या GSA २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (Pare) या संवर्गातील 
खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
| श्री. योगीराज किसनसिह । पोलीस उप अधीक्षक, मुख्यालय, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
शोवगन जिल्हा बीड. (बदली आदेशाधिन) | शिरपूर उप विभाग, जि. धुळे 


श्री. नागेश संभाजी जाधव । पोलीस उप अधीक्षक, लोहमार्ग । सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
मुंबई. (बदली आदेशाधिन) 


३. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत तसेच त्याच्या नवीन नियुक्तीच्या बाबतीत मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा SFY AT. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन 
तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक 
व पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच, या अधिकाऱ्यांना 
कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१६/प्र.क्र.४६(१)/पोल-१(अ) 


uy, सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०२०३१५४७११३७२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


i Digitall d by Charushila Chandrakant Tambek: 
Charushila tal signed by la 
tary, postalCode=400032, st=Maharasht 


C h a n d fa ka nt INumber=2b0496c0c213a3f50. apes Sde95e 


1150ac3287e89c21b1422e313820a2, 
Chandrakant Tambek 


Tambekar Date soins eae की 
(चारूशीला तांबेकर ) 


सह सचिव, गृह विभाग. 


प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत :- 
१ 


) महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AD 


AV 


०८ 


Cc 
ae 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, लोहमार्ग मुंबई, 

८) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुबई / औरंगाबाद, 

९) पोलीस अधीक्षक, बीड / धुळे, 

१०)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद / बीड / धुळे, 
) 
) 


mn 


S 


१३) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
१४) निवडनस्ती / पोळ-१(अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


